विनंती बदल्या (सन २०२०) 
मोटार वाहन निरीक्षक 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हीडी-०७२०/प्र.क्र.८१/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

तारीख: २५ सप्टेंबर, २०२० 
शासन Sea: 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.३०/कार्या.१२, 

दि.७.७.२०२० आणि दि.२३.७.२०२० नुसार आणि महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(५) 
तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खाळीळ तक्त्यात नमूद मोटार 
वाहन निरिक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची विनंती नुसार त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याची बदलीनंतरची । aRT 
पदस्थापना पदस्थापना 

१ २ ३ eo षु 

१. श्री. शरद देशमुख मुंबई (मध्य)  । पिंपरी-चिचवड । रिक्‍त पदावर 

२. ।श्री.प्रविण बाबर मुंबई(पूर्व) पनवेल Rad पदावर 

३. | al. उदयकुमार केबळे सिधुदूर्ग कोल्हापूर रिक्‍त पदावर 

४. श्री. फारुक शोख बुलडाणा धुळे रिक्‍त पदावर 

५. | st. प्रविण आव्हाड मुंबई (पश्चिमी । पिपरी-चिचवड । रिक्‍त पदावर 

६. श्री. साहेबराव मंडलिक मुंबई (पश्चिमी ।धुळे रिक्‍त पदावर 
श्री. अरविंद देसाई कराड कोल्हापूर रिक्‍त पदावर 
श्री. एकनाथ ठाणगे ठाणे धुळे रिक्‍त पदावर 


२. संबंधीत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन, त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू होण्यास सांगावे. 


३. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


४. संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणेसाठी पदग्रहण अवधी प्रवास भत्ता 
तसेच इतर अनुषंगीक भत्ते अनुज्ञेय नाही. 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-०७२०/प्र.क्र.८१/परि-३ 


सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२५१७३७४२८५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DEEPAK UTTAMRAO usher 


2.5.4.20=856b31c793b 1 2e4f22cb247c5cff7/3358867f2482aa223 
16131 bf8940dbd2: 


PO KALE serialNumber=f4163205e7b4960cc7ca6f97 3d6deb06502b2e8f 


4741 babcf42a0e99cf34b, cn=DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 2020.09.25 17:39:05 +05'30 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 


१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३.मा.मंत्री/राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५.महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर 
६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

८.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९.संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

१०.संबंधित उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

११.संबंधित मोटार वाहन निरिक्षक 

१२.निवड नस्ती (परि-२३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


